सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापागा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५१ ) 


बुधवार , दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ : कार्तिक १० , शके १९३९ ( किंमत ० . ०० रु . ) 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 

ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल .सिं . का .) जालना 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

यांनी अनूसुची-एक मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी 
नमुना - ३ 

वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने भूसंपादन ( ल . सि . का .) 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी । 

विभागातर्फे सहा. प्रबंधक , पोर्ट योजना आणि विकास विभाग , 
पध्दतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा 

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन भवन , शेवा नवी मुंबई 
हितसंबंधित व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्यात जाहिर 

यांचे नांवे घेण्याबाबत नमुना -३ मधील जाहीर नोटीस दिनांक 
नोटिस 

३० /१०/ २०१७ रोजी प्रसिध्द केली आहे . 
संचिका क्रमांक - २०१७/ भूसं / स. ख./सिआर -१७/ २०१७.- ज्याअर्थी, 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त जाहीर नोटीसीद्वारे संबंधित जमीन 
सहा. प्रबंधक , पोर्ट योजना आणि विकास विभाग, जवाहरलाल 

धारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन 
नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन भवन , शेवा नवी मुंबई मार्फत जवाहरलाल 

खाजगी वाटाघाटीद्वारे भूसंपादन ( ल. सिं . का .) विभागातर्फे सहा. 
नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अंतर्गत ड्रायपोर्ट ते जालना - औरंगाबाद महामार्ग 

प्रबधंक , पोर्ट योजना आणि विकास विभाग , जवाहरलाल नेहरु 
जोड रस्त्या करिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता खाजगी 

पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन भवन , शेवा नवी मुंबई यांचे नांवे खरेदी 
क्षेत्रातील जमिन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने 

देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने 
शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३/ २०१५ / 

निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास 
प्र . क्र . ३४/ अ - २, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर 

तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प) मागविण्यात आलेली 
२०१५, मधील तरतुदीस अनुसरुन सहा. प्रबंधक , पोर्ट योजना 

आहेत . 
आणि विकास विभाग , जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन १ . त्याअर्थी, मी आर. एस . नंदकर, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
भवन, शेवा नवी मुंबई यांचे नांवे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , ( ल .सिं . का .) जालना यादवारे , अनुसूची- एक मध्ये नमूद खाजगी 
जालना यांचेमार्फत उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल .सि . का .) क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने 
जालना यांचे कार्यालयास दाखल केलेला आहे . 

भूसंपादन ( ल .सिं . का .) विभागातर्फे सहा. प्रबंधक , पोर्ट योजना 
त्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , जालना यांचे पत्र जा . क्र . २०१७ / 

आणि विकास विभाग , जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन 
भूसं / समन्वय / कावि -दिनांक २२ . ०९ . २०१७ अन्वये उक्त 

भवन , शेवा नवी मुंबई यांचे नावे खरेदी करण्यात येणार असल्याने , 
प्रस्तावासंबंधी महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडिल 

या अनुसूचीमध्ये नमूद सर्व्हे नंबर / गट नंबर मधील जमीनीच्या 
शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , 

मालकी हक्कांबाबत व न्यायालययीन दाव्यांबाबत जमीन 
२०१५ आणि तद्नुषंगिक शासन परिपत्रक , क्र . एलक्युएन -०१ / 

मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून ही जाहीर नोटीस 
२०१७/ प्र . क्र . १२ / अ- २ , दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत हरकती 
करण्याबाबत प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे . 

किंवा सूचना विहित नमुना- ४ मध्ये मागवित आहे किंवा त्यांना 
माझ्या समोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे . 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ नोव्हेंबर २०१७ : कार्तिक १० , शके १९३९ 


भाग १- अ असाधारण 


२. हरकती किंवा सूचनांचा नमुना -४ उपजिल्हाधिकारी 
भूसंपादन ( ल .सिं . का .) जालना / जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट , 
प्रशासन भवन , शेवा नवी मुंबई यांच्या कार्यालयीन प्राधिकृत 
अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधितांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

३. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्रात 
आराखड्याची प्रत उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल. सि . का .) 
जालना यांच्या कार्यालयामध्ये व संपादन संस्थेच्या प्राधिकृत 
अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत जमीन धारकांना 
किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे . 


दिवसांच्या आत जमिनीच्या मालकी हक्कांबाबत व न्यायालयीन 
दाव्यांबाबत जमीन मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून 
प्राप्त झालेल्या हरकतींची किंवा सूचनांची चौकशी करण्यात 
येईल आणि संबंधित हरकत घेणाऱ्यांना त्यांच्या हरकतींच्या 
किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी वा कागदोपत्री पुरावा सादर 
करण्यासाठी जातीने किंवा वकीलामार्फत किंवा कोणत्याही 
कायदेशीर व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल . 

५. उक्त कालावधीमध्ये हरकती किंवा सूचना प्राप्त न झाल्यास , 
उक्त जमिनीबाबत अन्य कोणत्याही व्यक्तीचे हितसंबंध नाहीत 
असे गृहीत धरून , कायदेशीर शोध अहवालाच्या अनुषंगाने 
जमीन धारकांकडून उक्त जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट 
खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. 


४ . ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ 


अनुसूची- एक 

खरेदी घ्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 
अ . | गांव / तालुका/ ___ गट | जमिनीचा | संपादनाचे 

हितसंबंधित जमीन धारकाचे नांव 
क्र . जिल्ह्याचे | क्रमांक | प्रकार | क्षेत्र हे . 
नांव 

आर 


01 | नागेवाडी ता . 299 |जिरायत | 1. 37 | निर्मलादेवी विमलराज सिंघवी , विशाल कश्मिरीलाल अग्रवाल , 
जि . जालना 

आदित्य व अनिता सतिश अग्रवाल , संगिता विशाल अग्रवाल 
298 | जिरायत | 1 .84 | राजेंद्र रामचंद्र गाढे , रामचंद्र आनंदराव गाढे 
268 | जिरायत | 0 . 16 | शिवाजी, अमोल , सचिन व योगेश पि . प्रकाश एखंडे, गयाबाई 

प्रकाश एखंडे, प्रकाश पांडूरंग एखंडे 
271 | जिरायत | 0 . 350 | एकनाथ भाऊराव मराठे 
| 271 |जिरायत | 0 .350 सुनिल एकनाथ मराठे 

271 | जिरायत | 0 . 350 योगेश एकनाथ मराठे 
271 | जिरायत | 0 . 350 भारती रविंद्र मराठे 

273 | जिरायत | 0 .35 | रजियाबी शे . वाहेब , स . ईसाक स . हुसेन , स . ईस्माईल स . 
एकूण 

| उस्मान ( भोगवटादार वर्ग-2 विवादीत जमीन ) 
3 . 86 


ठिकाण : जालना 
दिनांक : 30 /10 / 2017 


आर . एस . नंदकर , 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 

( ल . सिं . का .) जालना 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


